उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालय, हिंगणा जि.नागपूर येथील 
दंतशल्य चिकित्सक, गट-अ, हे एक अस्थाई 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१८ /प्र.क्र. ९७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदआ २०१८/प्र.क्र.९७/आरोग्य -३, 
दिनांक- १३.०४.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष- 
४/अ.पदे/ग्रारु हिंगणा/दंशचि/१७५-७८/१८,दिनांक-१५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, हिंगणा जि.नागपूर येथील दंत शल्य चिकित्सक, या १ 
पदास दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2: आता या झासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या 
अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, हिंगणा जि.नागपूर येथील दंत शल्य चिकित्सक या १ पदास 
दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - सार्वजनिक आरोग्य 
११० - रुग्णालये व दवाखाने, 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.९७ /आरोग्य-३, 


११०-५ - इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१) (०१)- ग्रामिण रुग्णालय (२२१० ०४१३) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक- 
०७.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१५३७२३८२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h anil Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov=Pubiic Heaith 


Department 
Date: 2018.10.19 12:02:24 
+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक,ग्रामिण रुग्णालय, हिंगणा जि.नागपूर. 

. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


न्ल्ठ 


[७] 


पृष्ठ २ पैकी २ 


